शासकिय आश्रमशाळा, वसतिगृह व एकलव्य 
निवासी शाळेतील विद्यार्थ्यांचा भोजनासाठी 
मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह बांधण्यासाठी तांत्रिक 
समितीची स्थापना करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- शाआशा- २०२१/प्र. क्र. ४०/ का. १३ अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- 03 जून, २०२१ 


वाचा :- आदिवासी विकास विभाग,शासन निर्णय क्र. केंद्रीय -२०१९/प्र.क्र.३५/का.१९, 
दि. १६ फेब्रुवारी, २०२०. 


प्रस्तावना : 

केंद्र शासनाच्या २७५ (१) व विशेष केंद्रीय संस्थाच्या निधीतून राज्यातील शासकिय 
आश्रमशाळा, वसतिगृहातील विद्यार्थी व एकलव्य निवासी शाळेतील विद्यार्थी यांच्यासाठी १५ सेमी 
मध्यवर्ती स्वयंपाक गृह व ४ मध्यवर्ती स्वयंपाक गृह बांधणेस मंजूरी प्राप्त झालेली आहे. त्यानुसार सदर 
स्वयंपाकगृहांकरिता संदर्भिय शासन निर्णयान्वये सुधारित मार्गदर्शक तत्वे विहीत केली आहेत. प्रस्तुत 
स्वयंपाकगृहांची बांधकामे शासनाच्या निधीतून आदिवासी विकास विभागाच्या बांधकाम कक्षामार्फत 
करण्याचे प्रस्तावित आहे. सदर बांधकाम करतांना तांत्रिक सहाय्य करणेसाठी तांत्रिक GAM समिती 
स्थापन करण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


केंद्र शासनाच्या २७५ (१) व विशेष केंद्रीय संस्थाच्या निधीतून राज्यातील शासकिय 
आश्रमशाळा, वसतिगृहातील विद्यार्थी व एकलव्य निवासी शाळेतील विद्यार्थी यांच्यासाठी १५ सेमी 
मध्यवर्ती स्वयंपाक गृह व ४ मध्यवर्ती स्वयंपाक गृह बांधणेस मंजूरी प्राप्त झालेली आहे. त्यानुसार सदर 
स्वयंपाकगृहांकरिता संदर्भिय शासन निर्णयान्वये सुधारित मार्गदर्शक तत्वे विहीत केली आहेत. 
त्यानुसार उक्त नमूद केलेली १५ सेमी मध्यवर्ती स्वयंपाक गृह व ४ मध्यवर्ती स्वयंपाकगृहांची बांधकामे 
आदिवासी विकास विभागाच्या बांधकाम कक्षाकडून करण्यात येतील. 
२) सदर बांधकामे करण्यासाठी आराखडे तयार करणे व त्यानुसार बांधकाम करतानां तांत्रिक 
मागदर्शन करणेसाठी खालील प्रमाणे तांत्रिक सल्लागार समिती गठित करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. अधिकारी/ कर्मचाऱ्याचे नाव /पदनाम पदनाम 
aa आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक । अध्यक्ष 

२ मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, आविवि सह अध्यक्ष 
३ अधीक्षक अभियंता,नाशिक/नागपुर. सदस्य 

४ सबंधित विभागाचे अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास सदस्य 

4 स्री ted, संघटनेचे प्रतिनिधी ( तांत्रिक सल्लागार) सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः शाआजझ्ञा- २०२१/प्र. क्र. ४०/ का. १३ अ 


श्री. मो. सफवान पटेल,एम.एस.टी.डी.ए.,क्वेस्ट सदस्य 
७ श्री. मकरंद पुजारी, डेव्हलप्मेट असोशिएट,क्वेस्ट सदस्य 
Z संबंधित विभागाचे कार्यकारी अभियंता सदस्य सचिव 


३) उपरोक्‍त समितीमार्फत काही विशिष्ठ क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्‍तींना बैठकीस बोलवावयाचे झाल्यास 
त्यांना विशेष निमंत्रित म्हणून संबंधीत कार्यकारी अभियंता, आदिवासी विकास विभाग यांनी बैठकीस 
आमंत्रित करावे. 
४) उपरोक्त संदर्भिय मध्यवती स्वयंपाकगृहामध्ये बांधकाम आराखडा तयार करतांना तसेच प्रत्यक्ष 
बांधकामाचे वेळी तांत्रिक सल्ला घेण्यात येईल. 
4) सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६०३१५२४१०४७२४ असा आहे. हा Seay 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Subrao Narayan £ 
Shinde 


(सु. ना. शिंदे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
) मा. मंत्री आदिवासी विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव. 
) मा. राज्यमंत्री आदिवासी विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव. 
) सचिव (आदिवासी विकास विभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
५) आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
) 
) 


A 


CS 0८ w 


अप्पर आयुक्‍त, आदिवासी विकास AQAA, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

सर्व संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा),/ (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा),/ (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

सर्व निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी . 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

सर्व उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती (का-१३ अ), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


(२ Sm 


vo 


१० 
११ 
१२ 
१३ 


YS Ter NC 


पृष्ठ २ पैकी २ 


